आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक आमदार 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली तालूका स्तरावर 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामकाजाचा 
आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१प्र.क्र.२७५/आ-३ 
ए विंग , १० वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि. मार्ग ४ मुंबई- ९१०० 004 
तारीख: ०३ जानेवारी, २०२२ 


वाचा - 
१) सहसंचालक,आरोग्य सेवा(प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने),मुंबई यांचे पत्र दि. निरंक. 


प्रस्तावना - 
सन २००५ च्या पहिल्या अधिवेशनात मा.सार्वजनिक आरोग्य मंत्री यांनी तत्कालीन १५ 

आदिवासी जिल्हयांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी एक समिती गठीत करण्यात येईल व त्या 
समितीचे अध्यक्ष आमदार असतील असे आऱवासन दिले होते.सदर आउ्वासनाच्या अनुषंगाने समिती 
गठीत करण्याची बाब SAAT विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय- 

राज्यातील अहमदनगर, अमरावती, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, जळगाव, नागपूर, 
नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, पुणे, रायगड, ठाणे, यवतमाळ अश्या १६ आदिवासी जिल्ह्यांतील 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी तालूकास्तरावर स्थानिक आमदार 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे कामकाज आढावा समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


कामकाज आढावा समिती 
अ.क्र. समिती सदस्य 
पदनाम 
।१. | आमदार अध्यक्ष 
२. जिल्हा परिषदर सदस्य(तालूक्यातील सदस्य 
सर्व सदस्य) 
३. पंचायत समिती सदस्य सदस्य 
४. आरोग्य सभापती,जिल्हा परिषद निमंत्रित 
सदस्य 
ष्‌. प्रकल्प संचाळक,आदिवासी विकास निमंत्रित 
विभाग किंवा त्यांचा प्रतिनिधी. सदस्य 
६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा त्यांचा निमंत्रित 
प्रतिनिधी सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. २७५/ आरोग्य -3 


अ.क्र. समिती सदस्य 
पदनाम 

७. गटविकास अधिकारी सदस्य 
८. तहसिलदार किंवा त्यांचा प्रतिनिधी सदस्य 
९. महिला व बालविकास अधिकारी सदस्य 
१०. गट शिक्षण अधिकारी सदस्य 
ia a. तालुका आरोग्य अधिकारी सदस्य- 

सचिव 


समितीची कार्यकक्षा- कामकाज आढावा समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील. 


१. तालूक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे. 


२. तालूक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कार्यक्षमता वृध्दींगत करण्यासाठी शिफारशी 


करणे. 


३. कामकाज आढावा समितीची बैठक बोलावणे,बैठकीचे इतिवृत्त सादर करणे व इतर 


अनुषंगिक कामे तालुका आरोग्य अधिकारी हे पार पाडतील. 
४. सदर समितीची बैठक ३महिन्यातून एकदा घेण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२८१७१४३८६२१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 
१. आमदार. 
२. जिल्हा परिषद सदस्य. 
३. पंचायत समिती सदस्य. 
४. आरोग्य सभापती,जिल्हा परिषद. 


Digitally signed by 


R O 5 h a n | ति Dinesh Kadam 
व DN: CN= Roshani_ 
DINESH e's nhac ठे 
KAGAM एकण Beparmen 
Patil / Mme 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


५. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. २७५/ आरोग्य -3 


प्रकल्प संचालळक,आदिवासी विकास विभाग. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

. गटविकास अधिकारी. 

. तहसिलदार. 

१०.महिला व बालविकास अधिकारी. 

११.गट शिक्षण अधिकारी. 

१२.ताळूका आरोग्य अधिकारी. 

१३.संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१४.संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे 

१५.सह संचालक(प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
१६.सह संचालक(राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई. 
१७.उपसंचाळक(सर्व मंडळ), 

१८. निवडनस्ती ( आ-३) 


on Gem 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


